सन २०२०-२१ या वर्षात दिलेल्या पीक 
कर्जाच्या परतफेडीस मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दिपत्र क्र. संकिर्ण-०६२१/प्र.क्र. ७५/१८-स, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ५ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा :- १) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे पत्र क्र. कृषीपत०९/सातारा 
जि.म.स. बँक/वसुळी हंगाम मुदतवाढ/२०२१, दि.२५/०६/२०२१ 
2) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. संकीर्ण-०६२१/प्र.क्र. ७५/१८-स, 
दि. ०१ जुले, २०२१. 
प्रस्तावना -: 


राज्यात एप्रिल व मे २०२१ मध्ये उद्भवलेल्या कोविड-१९ परिस्थितीमुळे लागू केलेल्या टाळेबंदीच्या 
कालावधीत शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या अडी-अडचणी व साखर 
कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना अद्याप देय असलेली FRP विचारात घेता राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती 
सहकारी बँका व व्यापारी बँकांनी MAHA सन २०२०-२१ या वर्षात दिलेल्या पीक कर्जाच्या वसुलीस 
दि. ३१/०७/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ वाचा येथील क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये जाहीर केळी आहे. 


तसेच सदर झासन निर्णयामध्ये पीक कर्जाच्या वसुलीस दिलेल्या वाढीव मुदतीत पीक कर्जाची 
संपूर्ण परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवळत योजनेचा लाभ अनुज्ञेय 
करण्यात आला आहे. शासनाने वेळोवेळी शेतकऱ्यांना रू. एक लाखापर्यंतचे कर्ज बिनव्याजी उपलब्ध 
करून दिले आहे. शासनामार्फत व्यापारी बँकांना दिला जाणारा एक टक्का व्याज परतावा व जिल्हा 
मध्यवर्ती सहकारी बँकांना दिला जाणारा २.५० टक्के व्याज परतावा यामुळे शोतकऱ्यांना ६ टक्के व्याज 
दराने पीक कर्ज उपलब्ध होत आहे. सदर पीक कर्जाची परतफेड संबंधित शेतकऱ्याने विहीत मुदतीत 
केल्यास केंद्र शासनाकडून ३ टक्के दराने तसेच राज्य शासनाकडून रू. १ लाखापर्यंतच्या कर्जासाठी ३ 
टक्के दराने व त्यापुढे रू. ३ लाखापर्यंतच्या कर्जासाठी १ टक्का दराने व्याज अनुदान देण्यात येते. याप्रमाणे 
व्याज परतावा व व्याज अनुदान या दोन्ही योजनांमुळे रू. १ लाखापर्यंतचे पीक कर्ज बिनव्याजी उपलब्ध 
होत आहे. यास्तव सदर झासन निर्णयामध्ये डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसह व्याज परतावा 
योजनेचासुध्दा उल्लेख करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुध्दिपत्र :- 


वर नमूद वाचा येथील क्र. २ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. १ मधील शेवटची ओळ “या 
वाढीव मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करणारे शेतकरी MATA डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत 
योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र असतील.” ऐवजी “या वाढीव मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करणारे 
शेतकरी शासनाच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचा त्याचप्रमाणे व्याज परतावा योजनेचा 


शासन शुध्दिपत्र क्रमांकः संकिर्ण-०६२१/प्र.क्र. ७५/१८-स, 


(व्यापारी बँकांसाठी १ टक्का दराने व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसाठी २.५ टक्के दराने) लाभ 
मिळण्यास पात्र असतील.” असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२१०८०५१७२२०१९१०२ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


igitally signed by Ashok Hanmanlu Damayyawar 
;OVERN 


Ashok Hanmanlu दर scree 
Damayyawar a 0... 
(अशोक दमय्यावार ) 
कार्यासन अधिकारी 
सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन 


}OPERATION MARKETING AND. 


प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव मंत्रालय, मुंबई ३२. 
२) मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 32 
3) मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई ३२. 
४) मा. मंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई ३२. 
५) मा. राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई ३२. 
) 
) 
) 
) 


६) मा. विधानसभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य (स्वी 

७) अप्पर मुख्य सचिव (मदत व पुनर्वसन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
८) सह सचिव, भारत सरकार, कृषी मंत्रालय (सहकार विभाग) कृषी भवन, नवी दिल्ली. 
९) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०) आयुक्त, कृषी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११) संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२) समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC) बँक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे 
१३) विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 
) 
) 


१४ जिल्हाधिकारी (सवी 

१५) मुख्य अधिकारी, भारतीय रिझर्व्ह बँक, अँग्रिकल्चरल क्रेडीट डिपार्टमेंट, सेंट्रल ऑफीस, 
गारमेंट हाऊस, मुंबई१८ 

१६) उप मुख्य अधिकारी, भारतीय रिझर्व्ह बँक, अँग्रिकल्वरल क्रेडीट डिपार्टमेंट, सेंट्रल ऑफीस, 
गारमेंट हाऊस, मुंबई १८ 

१७) महाव्यवस्थापक, राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक, प्रादेशीक कार्यालय, पुणे 

१८) विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था.(सर्वी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दिपत्र क्रमांकः संकिर्ण-०६२१/प्र.क्र. ७५/१८-स, 


१९) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था.(सवी 

२०) प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई 

२१) कार्यकारी संचालक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (सर्व) 
) 
) 


22) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
२३) सर्व कार्यासने, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


